स्व.यडावंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय 
पुरस्कार सन २०१८ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२. 
२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१४/प्र.क्र.२३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण 


राज्य वाड्मय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व राज्याबाहेरील 
ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाड्मय निर्मिती केळी आहे अशा लेखकांकडून विविध वाड्मय प्रकारातील 
पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन २०१८ या वर्षात निर्मिती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकाशित झालेल्या 
मराठी साहित्यास दि.१० सप्टेंबर, २०१२ व दि.२ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार-२०१८ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय:- 
सन २०१८ या वर्षात निर्मिती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकाशित झालेल्या मराठी साहित्यास 


स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण 
समितीच्या निकालपत्रानुसार सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३५ लेखक / 
साहित्यिकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या साहित्यिकांना, संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ व दिनांक २ 
फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित पुरस्कार प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३ 


२. स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार - २०१८ करीता प्रदान करावयाच्या पुरस्काराची 
रोख रक्कम संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र -१ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु.१,००,०००/- (रुपये एक लक्ष फक्त) व कमीत कमी रु.५०,०००/- (रुपये 
पन्नास हजार फक्त) असेल. पुरस्काराचे स्वरुप रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र असे आहे. सदर 
पुरस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाड्मय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, त्याचे 
नांव, तसेच संबंधित लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आणि पुरस्काराची रक्‍कम नमूद 
करण्यात आली असून, पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३५ लेखक/ साहित्यिकांच्या नांवाचे विवरणपत्र सोबत 
जोडत आहे. 


३. यासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच सहाय्यक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडएफ - 02, २२०५- कला व संस्कृती - 00 - 402 HST 
संस्कृती प्रचालन ०१ (योजनेतर योजना) (०१)(०३) - उत्तम पुस्तकांना उत्तेजन (२२०५ ३१९९) ५० इतर 
खर्च (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०४१२५१२४९८३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna 
Arvind Gawd 
Ap a [ al a DN: CN apne Arvind 
ण Gawde, C = IN, 5 = 
Arvind Stara OU ra 
G d Bali 02.07 11:11:31 
ate: 02. :11: 
aw ९ +05'30' 
(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३ 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
१०. सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१४. निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५. संचालक (माहिती व वृत्त) , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
१७. संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई, 
१८. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
१९. संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. भाषा - ३ (संग्रहा्थी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्रमांक रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२० चे सहपत्र 
सन २०१८ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या 


लेखक / साहित्यिकांची यादी 
अ.क्र वाड्मय प्रकार पुरस्कार रक्‍्कमरु. लेखकाचे नाव पुस्तकाचे नांव प्रकाशन संस्था 
णं र प्रौढ वाड्मय - काव्य । कवी केशवसूत पुरस्कार १,००,०००/- रवीन्द्र दामोदर अवस्थांतराच्या कॉपर कॉइन पब्लिशिंग प्रा. 
लाखे कविता लि., गाजियाबाद, दिल्ली 
२. प्रथम UR - काव्य बहिणाबाई चौधरी ५०,०००/- राही डहाके हजार रक्तवर्णी सूर्य | कॉपर कॉइन पब्लिशिंग प्रा. 
पुरस्कार लि., गाजियाबाद, दिल्ली 
३. प्रौढ वाड्मय - राम WRT गडकरी १,००,०००/- अजित दळवी समाजस्वास्थ्य पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई 
नाटक/एकांकिका पुरस्कार 
8. प्रथम प्रकाशन - विजय तेंडूलकर ५०,०००/- प्राजक्त देशमुख देवबाभळी पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई 
नाटक/एकांकिका पुरस्कार 
षु प्रौढ वाड्मय - कादंबरी | हरी नारायण आपटे १,००,०००/- किरण गुरव जुगाड दर्या प्रकाशन, पुणे 
पुरस्कार 
६. । प्रथम प्रकाहन - कादंबरी | श्री.ना.पेंडसे पुरस्कार ५०,०००/- संग्रामगायकवाड | आटपाट देशातल्या | मनोविकास प्रकाशन, पुणे 
गोष्टी 
७. | प्रौढ वाड्मय - लघुकथा । दिवाकर कृष्ण पुरस्कार १,००,०००/- | विलास सिंदगीकर बाजार इसाप प्रकाशन, नांदेड 
८. । प्रथम प्रकाहान - लघुकथा | ग.ल.ठोकळ पुरस्कार ५०,०००/- दिनकर कुटे कायधूळ हर्मिस WHR, पुणे 
९. | प्रौढ वाडमय - ललितगद्य | अनंत काणेकर पुरस्कार १,००,०००/- विनया जंगले मुक्या वेदना, मौज प्रकाशन गृह, मुंबई 
(ललित विज्ञानासह) बोलक्या संवेदना 
| प्रथम प्रकाशन - ताराबाई शिंदे पुरस्कार ५०,०००/- नीलिमाक्षत्रिय | दिवस आलापल्लीचे ग्रंथाली, मुंबई 
ललितगद्य 
| १. | प्रौढ वाड्मय - विनोद | श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर |  १,००,०००/- ज्युनियर Fel ब्रह्मेघोटाळा वॉटरमार्क पब्लिकेशन, पुणे 
पुरस्कार (रुपेश कुडुचकर) 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३ 


१२. प्रौढ वाड्मय - चरित्र | न.चिं.केळकर पुरस्कार १,००,०००/- सुनिता तांबे सागर रेड्डी अक्षयभारती प्रकाशन, मुंबई 
नाम तो सुना होगा 
१३. । प्रौढ वाड्मय -आत्मचरित्र | लक्ष्मीबाई टिळक १,००,०००/- गो. तु. पाटील ओल अंतरीची... जयप्रकाश रामचंद्र लब्दे 
पुरस्कार 
१४. | प्रौढ वाड्मय - समीक्षा/ श्री. के. क्षीरसागर १,००,०००/- डॉ.पराग घोंगे अभिनय चिंतन विजय प्रकाशन, नागपूर 
वाड्मयीन संशोधन/ पुरस्कार भरतमुनी ते बर्टोल्ट 
सौंदर्यशास्त्र/ ललितकला ब्रेख्त 
आस्वादपर लेखन 
१५. प्रथम प्रकाशन - रा.भा.पाटणकर पुरस्कार ५०,०००/- दा. गो. काळे आकळ कॉपर कॉईन पब्लिशिंग प्रा. 
समीक्षा सौंदर्यशास्त्र लि., गाजियाबाद, दिल्ली 
१६. प्रौढ वाड्मय - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १,००,०००/- HTT गोडबोले सती ते सरोगसी । राजहंस प्रकाशन प्रा.लि., पुणे 
राज्यशास्त्र /समाजझास्त्र पुरस्कार 
१७. | प्रौढ वाडमय - इतिहास | शाहू महाराज पुरस्कार q,00,000/- | नरेन्द्र चपळगावकर | त्यांना समजून घेताना । राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. पुणे 
१८. प्रौढ वाड्मय - नरहर कुरूंदकर १,००,०००/- डॉ.शामकांत मोरे मालवणी बोली सुमेरु प्रिंटर्स अण्ड पब्लिशर्स, 
भाषाशास्त्र/व्याकरण पुरस्कार शब्दकोश डोंबिवली 
ag. प्रौढ वाड्मय - महात्मा ज्योतिराव फुले १,००,०००/- डॉ.पुष्पा खरे व गुरुत्वीय तरंग राजहंस TERA 
विज्ञान व तंत्रज्ञान पुरस्कार डॉ.अजित केंभावी प्रा. लि., पुणे 
(संगणक व इंटरनेटसह) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३ 


२०. प्रौढ वाड्मय - शोती व | वसंतराव नाईक पुरस्कार | 9,00,000/-  । प्रा.डॉ.द.ता. भोसले | संवाद बळीराजाशी | सकाळ मीडिया प्रा.लि., पुणे 
शेतीविषयक पूरक 
व्यवसाय लेखनासह 
२१. प्रौढ वाड्मय - लोकशाहीर अण्णाभाऊ १,००,०००/- प्रा.रुपाळी अवचरे | वामन निंबाळकरांची । यशोदीप पब्लिकेशन्स, पुणे 
उपेक्षितांचे साहित्य साठे पुरस्कार कविता : स्वरुप आणि 

(वंचित, शोषित, पिडीत, आकलन 

आदिवासी, कष्टकरी, 

अनुसूचित जाती व नव 

बौद्ध इत्यादी) 
२२. । प्रौढ वाडमय - अर्थशास्त्र | सी.डी. देशमुख पुरस्कार | 9,00,000/- जयराज बिटकॉईन परम मित्र पब्लिकेडान्स, ठाणे 
अर्थशास्त्र-विषयक लेखन साळगावकर क्रिप्टोकरन्सी 

२३. प्रौढ वाड्मय - ना.गो. नांदापूरकर १,००,०००/- डॉ. सतीश पावडे | द थिएटर ऑफ द विजय प्रकाशन, नागपूर 

तत्त्वज्ञान व मानसशास्त्र पुरस्कार अँब्सर्ड 
२४. प्रौढ वाड्मय - कर्मवीर भाऊराव पाटील १,००,०००/- डॉ. पुरुषोत्तम शैक्षणिक षटकार साकेत WHR प्रा. लि., 

शिक्षणझास््र पुरस्कार भापकर औरंगाबाद 
२५. | प्रौढ वाडमय - पर्यावरण | डॉ. पंजाबराव देशमुख १,००,०००/- डॉ. संदीप श्रोत्री कासवांचे बेट राजहंस प्रकाशन प्रा. लि., पुणे 
पुरस्कार 
२६. प्रौढ वाड्मय - रा.ना.चव्हाण पुरस्कार १,००,०००/- संपादक आशा बगे यांच्या पद्मगंधा WHR, पुणे 
संपादित/ आधारित प्रभा गणोरकर निवडक कथा 
२७. | प्रौढ वाड्मय - अनुवादित । तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री १,००,०००/- अनुवादक सोविएत रशियन । लोकवाड्मय गृह प्रा.लि, मुंबई 
जोशी पुरस्कार मेघा पानसरे कथा 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०१९/प्र.क्र.४७/भाषा-३ 


२८. प्रौढ वाड्मय - भाई माधवराव बागल १,००,०००/- संजय झेंडे पाणीदार माणसं लोकवाड्मय गृह, मुंबई 
संकीर्ण (क्रीडासह) पुरस्कार 
२९. । बालवाड्मय- कविता बालकवी पुरस्कार ५०,०००/- गणेश घुले सुंदर माझी शाळा ग्रंथाली, मुंबई 
३०. बालवाड्मय - भा.रा. भागवत पुरस्कार ५०,०००/- डॉ.व्यंकटेश जंबगी | बालमंच :बाळ | कवितासागर पब्लिशिंग हाऊस, 
नाटक व एकांकिका एकांकिका संग्रह जयसिंगपूर, कोल्हापूर 
३१. | बालवाड्मय- कादंबरी | साने गुरूजी पुरस्कार ५०,०००/- डॉ.सुमन नवलकर काटेरी मुकुट सुगम प्रकाशन, अमरावती 
३२. बालवाड्मय - कथा राजा मंगळवेढेकर ५०,०००/- मृणालिनी वनारसे प्रश्नांचा दिवस आय.ए.पी.ए.आर. कलाछाया 
( छोटया गोष्टी, परीकथा, पुरस्कार सांस्कृतिक केंद्र, पुणे 
लोककथांसह) 
Eee बालवाड्मय - यदुनाथ थत्ते पुरस्कार ५०,०००/- आनंद घेसास ताऱ्यांचा जन्म-मृत्यू । मनोविकास प्रकाड़ान, पुणे 
सर्वसामान्य ज्ञान 
(छंद व शास्त्रे) 
३४. बालवाड्मय - संकीर्ण ना.धो. ताम्हणकर ५०,०००/- आशा केतकर थोर संशोधक अभिनुजा HRM, पुणे 
पुरस्कार 
34. सरफोजीराजे भोसले सयाजी महाराज १,००,०००/- द. तु. पाटील चैत मौज प्रकाशन गृह, मुंबई 
बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार गायकवाड पुरस्कार 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


